महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
अधिनियम, २०१९ 

लेखानुदान वितरण ........ 
(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२ /१९)/१७-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०२ एप्रिल, २०१९. 
संदर्भ - 
१) शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३,दि.०१ 
एप्रिल,२०१९ 


शासन निर्णय - 

सन २०१९-२०२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आला. अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन 
विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्याचा खर्च 
भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९ मंजूर केले आहे. 
सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२ म्हणून महाराष्ट्र 
शासन, राजपत्र असाधारण मधील भाग-४ दिनांक ०८ मार्च, २०१९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आले 
असल्याचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे. 

या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित 
लेखानुदानातून दि.१ एप्रिल, २०१९ ते ३१ जुले, २०१९ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार सन २०१९-२०२० मधील स्थायी खर्चासाठी आणि सद्यस्थितीत चाळू असलेल्या 
योजनांचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "st" मधील 
स्तंभ क्र. ९ व १० मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदी लेखानुदानान्वये मंजुर करण्यात आल्या असून 
सदर तरतुदी हया स्तंभ क्र. ४ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. त्यांनी सदर तरतूदींचे वितरण विहित पध्दतीनुसार 
तात्काळ करावे. 

प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२,दिनांक१७.४.२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२ /१९)/१७-स, 


केलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत वित्त विभागाची वेगळयाने मान्यता घेण्याची 
आव्यकता नाही. 

उपरोक्‍त शासन निर्णयात नमूद केल्याव्यतिरिक्‍त ज्या बाबींसाठी विभागांना विवक्षितपणे 
वित्तीय अधिकार प्रत्यार्पित केळे नसतील अशा बाबींच्या संदर्भात वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आव्यकता असेल. 

प्रशासकीय विभागांनी निधीबाबत महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उललेख केलेल्या नियमांचे पाळन करावे. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सहायक अनुदाने(वेतनेतर):-विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना 
सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय 
पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येवू नये. कोषागार अधिका-यांनी सहायक अनुदानामधून निधी 
आहरीत करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बॅक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (891 Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नयेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे यांना अनुदान :- स्थानिक स्वराज्य संस्थां तसेच 
महामंडळे यांना अनुदाने वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या 
रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या वसुल करुनच उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच 
शासनाद्वारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कोठे ठेवली आहे 
याबाबतची तपशिलवार माहिती एकत्रित करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बॅंकेमध्ये ठेवलेला 
असल्यास त्याची बँके अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावेत. 
एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच 
प्रयोजनासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा कार्यक्रम:- वैयक्तिक लाभार्थीच्या कार्यक्रमांतर्गतची लाभार्थ्याची देयके 
आहरित करताना लाभधारकांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशीलासह देयकासोबत 
जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येवू नये. वैयक्तिक लाभार्थ्याचे 
कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात यावेत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रानिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टम (₹05)नेच करण्यात यावे. 

शिष्यवृत्ती:- शिष्यवृत्ती, शिक्षण झ्ुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलतीपोटी 
fess अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टिम (ECS) नेच अदा करण्यात 
यावीत. अशा सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

बांधकाम विषयक प्रस्ताव:- बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक 
मान्यता तसेच आवश्‍यक तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पित 
करणे आवश्‍यक आहे. नवीन कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यानंतरच कामाची निविदा 
सूचना काढून कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊन काम सुरु करावेत व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२ /98)/ 40-4, 


बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

खरेदी प्रक्रिया :-शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका साहित्य खरेदीची प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या भांखस 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४ दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. 
सदर शासन निर्णय त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ व दिनांक 
०८ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित 
झाल्याशिवाय तसेच यामार्गदर्शाक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून 
आहरित करण्यात यावेत. खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो 
इलेक्ट[्‌रनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) द्वारे अदा करण्यात यावेत. 

अखर्चित रकमा:- विविध कारणांमुळे अखर्चित्‌ राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त 
महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची 
अनियमितता आहे. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील/महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरित वा वितरीत करु नयेत. स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागाकडे 
अखर्चित असलेल्या निधीचा ताळमेळ घाळून व लेखापरिक्षण करुन निधी विहित मुदतीत खर्च न 
झाल्यास तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला 
असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (881</०००५॥॥. Statement) शासनास सादर करावे. 

केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम:- केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची 
खात्री विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थापाय शाखेकडून करुन घ्यावी (यासाठी 
व्यय/अर्थसंकल्प शाखेला नस्ती संदर्भात करण्याची आवश्‍यकता नाही) वतदनंतर सदर निधी तसेच 
असल्यास राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांच्यास्तरावर वितरीत करावा. 
त्यासाठी नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही. 
मात्र मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास 
आवर्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन/आदिवासी विकास/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहिल. 

सहायक अनुदाने (वेतन):- शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लार्भार्थ्याच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline पध्दतीने वितरित करण्यात येऊ नये. 

संक्षिप्त देयके:- यापुढे विभागांनी ज्या लेखाशिर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित 
असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या लेखाशिर्षाखाली निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित 
करुनये. 

मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते जुले,२०१९ या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्प अंदाज,वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२ /१९)/१७-स, 


उपरोक्‍त अटी व शर्ती बरोबरच वित्त विभागाने सूचित केल्यानुसार, खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली व सर्व अटी/हशार्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी 
विभागांची राहिळ. सदर निधीचे वितरण करताना लोकसभा निवडणूक-२०१९ च्या आदर्श आचार 
संहितेचे पालन होत आहे, ही खात्री करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०२१२३४०२२४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA 
BABAN 
JADHAV 


सी.ब. जाधव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


cs 
os 


मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधान सभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
मा .प्रधान सचिव (पणन)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई३२- 
मा. प्रधान सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्‍त (साखर),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. संचालक, (पणन) , पणन संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, रेशीम संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
, सहनिबंधक,सहकारी संस्था (आदिवासी उप योजना) महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
. प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई. 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
१३. सह सचिव (श्री चव्हाण), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१४. उप सचिव (श्री देसाई/श्री.खोरगडे /डॉ. गायकवाड/श्री. बळवी), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१५. अवर सचिव (श्री शिंगटे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१६. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२१. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२२. उप सचिव, (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३, व व्यय-२/अर्थोपाय) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


४०७ (06, (00 6 eC eee 


ON Ww 
“५ ० ७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२ /98)/ 40-4, 
२३. उप सचिव (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. सामाजिक न्याय विभाग (वि.घ.यो.) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२५. निवड नस्ती कार्यासन १७-स. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


०” 
११०६५६७ |___०____|__७9४०७७६७ | 8०९४७०९ |__०___|_ 8०९४४०५ | | utp ५०७४ 


७४०९५"६३ ७५०८५६३ १०९७"०/ 


2७३५५०६ 36७७६१७ 


3६६७? 


HEHHRO 


Le 
x 


9६६३०६३ 


१2६७25३ 


° 
ठं ० 
२) 
mr 
~~ 


° 
भभ 


"१९ क्शर ०६७ 
(29२ 1२1-1011'014२91> (> ७) bhi he / (09०2) ९३] > 


Shap 19) Spindle DIP LYS pod 
12> ०ट-७००८ LR याट] i 


102९९] Bieber (७०८५८ 2 SKIN) La} bel [५९७२२१० bhalpbyaie lhe ०2-७०८ Lb 
४६७४७ p ४३०८ SHIA 2०५२](0)७१/(७१०८/2१॥)/७१०८--॥७१७२५४11६९] 1112122 b binh‘M>2h 1२1012) 1201 ६१ 
१६- 2916120 


४००२ 0Z-6T0Z fepuy-NNEUYAT\OZ-6T0Z LI PEIBYS\OZ-6TOZ\Idad ००1१९1१००-००१॥१-३ 


काक] [am Te aka 
—noerok [et aac | aman |e (| ४५५७१७ [anna 

ee लवी 0 wae 
es ce ee ee ee : 


| 2aetaa | 


६००४५४८ EBBR HE 


P aresrth [| th | dedartn | ६६०७६०७३ 
| _ecostane | | eoutant | reackacd | 
y ५५७2७७७ | ४४१2७७३ WEAN 


ae 
1. ६ 
as 1 ee ES, es ER 
eS eS ल. 
mes |__2०७६६९ | 


9229६४७ 


| tesa | ६०9७ | == 
६६६?) द म दय द मड 
| eo | abe? Pa} यपजजळ 
कक S| ae eA Ie | NI RNS Oa 


5 9७७ [pees [kh [ee [eke 
(७०८ Pin 2 ४१०८ SKID) 
>>> 1८२००1९ 121202५ 

dhe 1220१४1002 brat 


MICS OZ-ETOZ ९००४-१५ ९५>०1१0८-6702 = bt. i \07-6102\:cag ~o 1e.9c0 ०9१५”"१-- 


८५७%%० 


| ७७2४७४७ | ७३2७०६३ | satsonsds | ०2७३७५ 
६०८००७ | eaannds | danae7s | ३४४०५४७ | ०2४३३५ | 2298०५७ | 


००११0 Peary [9779 [० 2०४५०) | 
|___०७28७ _ (7909001 अ्माकन. |e | कालच! 


a ee ७०३७ 


| ४०७७७७ | | ७०००६०९ | of 
४४४४७७ | aecoted | 


६०६६ 


or 


००००४५ 


००००५ 


|_०५_|_ "के 


[__2389६७ |___०___|___2339६3 ६०००१४७ 
299१६७ 299७६ ६०००४४३ 


६१2७३ ६७८०६ |e |__?9१७४७ _|_?929%2 | 
Se ६2७३ |__229093 _| 
____६४९०७ SS 299७७७ | _?29%७ | 

3: .1- ६१८" 

0०00000... ee 
(७१०८ gin 2 ७१०८ Stijn) 


shav you 


